प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 
हंगाम २०२१ मध्ये सहभागी होण्यासाठी 
शेतकऱ्यांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रपीवियो -२०२०/प्र.क्र.४०/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १५ जुले, २०२१ 


वाचा: 


१. केंद्र शासनाचे पत्र H.93092/90/209E/Credit-ll, दि.१५.०७.२०२१ 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र प्रपिवियो-२०२०/प्रक्रश्‍४०/११ Bf. २९.६.२०२० व 
दि.१७.०७.२०२० 


शासन पुरकपत्र :- 


केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजना सन २०२०-२१, 

२०२१-२२ व २०२२-२३ या ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी शासन निर्णय दि.२९.०६.२०२० व 
दि.१७.०७.२०२० अन्वये राबविण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयानुसार खरीप हंगाम-२०२१ 
करीता सहभागाची अंतीम मुदत दि.१५.०७.२०२१ अशी निश्चित करण्यात आलेली होती. तथापि, 
राज्यातील कोरोना पार्श्वभूमीवर विविध भागात असलेले निर्बंध विचारात घेता, शेतकऱ्यांना पुरेसा 
कालावधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ मध्ये 
शेतकऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी दि.१५.०७.२०२१ पासून दि.२३.०७.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 
२. सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/५/.॥8१७9॥.90०४.]॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२१०७१६१४५१४१३२०१ असा आहे. हे पुरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sugriv Sambhaji 
Dhapate 


(सु. सं. धपाटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

. मा. मंत्री (कृषि यांचे खाजगी सचिव. 

. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव. 

. सचिव, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषिभवन, नवी दिल्ली. 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


७. अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रपीवियो -२०२०/प्र.क्र.४०/११-ओ 


८. अपर मुख्य सचिव (महसूल) महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
९. अपर मुख्य सचिव (सहकार), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योगविभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०. सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
११. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ (4 प्रती). 
१२. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. 
१३. अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, अंबादिप बिल्डिंग, कॅनॉट प्लेस, नवी दिल्ली. 
१४. विभागीय महसूल आयुक्‍त (सर्व) 
१५. जिल्हाधिकारी (सवी 
१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१७. कृषि संचालक, (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१८.महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ (प्रसिध्दीकरिता) 
१९. अतिरिक्त निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ 
२०. विमा संचालक, म्हाडा बिल्डींग, पहीला मजला, TEANGA), मुंबई-४०० ०५१ 
२१. महालेखापाल, महाराष्ट्र, १/२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२२. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी लि., मुंबई 
२३. विभागीय व्यवस्थापक, भारती एक्सा जनरल इंशुरन्स कं.लि., मुंबई 
२४. विभागीय व्यवस्थापक, रिलायंस जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि. मुंबई 
२५. विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., मुंबई 
२६. विभागीय व्यवस्थापक, इफ्को टोकीओ जनरल इंशुरन्स कं. लि., मुंबई. 
२७. विभागीय व्यवस्थापक, बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स कं. लि., पुणे 
२८. सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, ९ नगिनदास स्ट्रीट, मुंबई-400 023 
२९.मुख्य अधिकारी, सेन्ट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबई-२३ 
३०. सहायक महाप्रबंधक,रुरल प्लॅनींग अँड क्रेडिट डीपार्टमेंट,रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया,फोर्ट,मुंबई. 
३१. व्यवस्थापक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, रिजनल ऑफीस, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-१८. 
३२. सरव्यवस्थापक, नाबार्ड, FHA, शिवसागर इस्टेट, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-१८. 
३३. उप सरव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५. 
३४. उपसरव्यवस्थापक, एस.एल.बी.सी., बँक ऑफ महाराष्ट्र, १५०१, शिवाजीनगर, पुणे-०५. 
३५. व्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, (सवी. 
३६. विभागीय कृषि सह संचालक (सवी. 
३७. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ (१० प्रती). 
३८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी. 
३९. विभागीय सांख्यिक, व्दारा- विभागीय कृषि सह संचालक कार्यालय (सवी. 
४०. सहसचिव (49-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
४१. क्रेडिट स्पेशालिस्ट, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
४२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
४३. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
४४. अधिदान व लेखाधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मंबई ३२. 
४५. सर्व विधानसभा सदस्य. 
४६. सर्व विधान परिषद सदस्य. 
४७. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये. 
४८.निवडनस्ती, ११-ओ. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


